महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०२१ 
मधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस 
meat “उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी 
(स्थापत्य) गट-अ व अन्य समकक्ष पदे” या 
संवर्गातील पदावर परिविक्षाधीन उमेदवारांना 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र :- आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.३६४/२/जल-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ : शासनाचे क्र. आस्थाप-२०२२/ प्र.क्र.३६४/२/जल-२, दि.२६.०७.२०२४ चे आदेशा 


शासन शुद्धिपत्रक- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा-२०२१ मधीळ शिफारस प्राप्त उमेदवारांना “उपविभागीय 
जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-“अ” व अन्य समकक्ष पदे” या संवर्गातील पदावर पदस्थापना देण्याचे 
संदर्भाधिन area निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. सदर आदेशातील अ.क्र.६ वरील श्रीम. धनश्री तानाजी 
मिसाळ यांच्या पदस्थापनेचे ठिकाण “उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जि.प. (ल.पा.) उपविभाग, लांजा, 
जि. रत्नागिरी” ऐवजी “उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालय, मृद व जलसंधारण उपविभाग, लांजा, 
जि. रत्नागिरी” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०८०११७२०२०९५२६ असा आहे. सदर शासन शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 


(युवराज अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव, (मृद व जलसंधारण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
७. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
८. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर. 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 
१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.३६४/२/जल-२ 


११. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र,पुणे/नागपूर 

१२. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 

१३. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, पुणे/ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती/ छत्रपती संभाजीनगर. 
१४. सर्व प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, पुणे/नागपूर/ छत्रपती संभाजीनगर. 
१५. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग 

१६. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभाग, 

१७. सर्व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग 

१८.सर्व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) उपविभाग 
१९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) 

२०. सर्व संबंधित उमेदवारांना ईमेलव्दारे 

२१. सर्व कार्यासने (मृद व जलसंधारण विभाग) 

२२. निवड नस्ती 


पृष्ठ २पैकी २ 


